श्री.साईनाथ रुरल एज्युकेशन सोसायटीचे, 
श्री. साईनाथ इन्स्टिट्युट ऑफ लेबॉरेटरी 
मेडीसीन, नागपूर (संस्था क्र. ०५७५) या 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या 
अखत्यारीत नसलेल्या (नॉन एआयसीटीई) 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेस जागा बदलास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.११३/१९)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दि.२८ जून, २०१९. 


वाचा:- संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. 
मरातंशिमं/का-५०/जागा स्थलांतर/ २०१९/ ४६९३, दि. १७ जून, २०१९. 
प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांनी श्री.साईनाथ 


रुरल एज्युकेडान सोसायटीचे, श्री साईनाथ इन्स्टिट्युट ऑफ लेबॉरेटरी मेडीसीन, नागपूर (संस्था क्र. ०५७५) 


या संस्थेच्या जागेत बदल करण्याबाबत शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अनुषंगाने शासन मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


श्री.साईनाथ रुरल एज्युकेडान सोसायटीचे, श्री साईनाथ इन्सिट्युट ऑफ लेबॉरेटरी मेडीसीन, 


नागपूर (संस्था क्र. ०५७५) या संस्थेस Advance Diploma in Medical Technology (LX) हा Non-AICTE 


अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी खालील तक्त्यात दर्डाविल्याप्रमाणे संस्थेच्या जागेत Jeo करण्यास शासनाची 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचा पत्ता (जूना) संस्थेचा पत्ता (नवीन) 
ts . | abla कॉप्लेक्स, 8 UT मजला, रामदास | शारदा महिला विद्यालय, प्लॉट नं. २३५, जूनी TH 
पेठ, नागपूर. रवारी लेआउट, उमरेड रोड, ओम नगर, नागपूर. 


२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांनी सदर संस्थेचे स्थलांतरणाचे अनुषंगाने 
त्याबाबतच्या अटी/ शार्ती निश्चित करुन पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.११३/१९)/तांशि-५ 


RE सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२८१५०८४७४३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and 


e 
A Nn | | R a h Uu Nn a t h Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=c3fecOb0f5c05dc9058175992109e62d3f57 1 9b9dfb8 


Katkar 1 or teen oy 
(अ.र.काटकर.) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 
२. उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, विभागीय कार्यालय, नागपूर, (तंत्रशिक्षण मंडळामार्फत) 
३. संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण मंडळामार्फत ) 
४. निवड नस्ती, तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


